महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापनेमध्ये sad: बदल 
करणेबाबत... 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.१०८/२०२३)/आ (वर्ग-१) 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


संदर्भ :शासन आदेशा क्र.एसएलएस ११२१/प्र.क्र.२६८/भाग-४/२०२१/आ(वर्ग-१), दिनांक ३१.०३.२०२३ 


शासन आदेशा : 


जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गातील अधिका-यांना उपरोक्त संदर्भाधीन 
दिनांक 39.03.2023 च्या आदेशान्वये उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या कोट्यामध्ये उपलब्ध झालेल्या 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर विहित अटींच्या अधिन राहून निव्वळ तदर्थ स्वरूपात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील खालील अधिका-यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेमध्ये अशांत: 
बदल करून, प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे: 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
Ea 2 3 PB 

णि व श्रीमती मंजुषा कार्यकारी अभियंता, विदर्भ कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
मारोतराव भगतकर पाटबंधारे विकास महामंडळ, कक्ष, नागपूर 
(दुर्गम) नागपूर 

२. श्री.प्रविण सदाशिव कार्यकारी अभियंता, विभागीय कार्यकारी अभियंता व सहायक 
पाबळे आयुक्त कार्यालय, नाशिक प्राध्यापक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 

प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

३. श्री.विनोद प्रकाठा कार्यकारी अभियंता व सहायक कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम 

पाटील प्राध्यापक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी । प्रकल्प विभाग क्र.१, जळगांव 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

शि श्री.सुरज किसनराव | कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु | कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा 
राठोड पाटबंधारे विभाग, अचलपूर प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 

५. श्री.सुहाऱ सुरेश कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा | कार्यकारी अभियंता, कालवे 
खोब्रागडे कालवे विभाग क्र.३, घामणगांव संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 

२. संदर्भाधीन दिनांक 39.03.2023 च्या पदोन्नतीच्या आदेशामध्ये परि.२ मधील सर्व अटी उपरोक्त 


अधिका-यांबाबत जऱ्याच्या तशा लागू राहतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.१०८/२०२३)/आ (वर्ग-१) 


३. संबंधित अधिका-यांना सदर आदेडा प्राप्त झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर 
होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना 
पदोन्नतीमध्ये स्वारस्थ नाही असे गृहीत धरून झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६ 
१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दि.३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरून त्यांची पदोन्नती रद्द 
करण्यात येईल. तसेच शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक ३१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, याची 
कृपया नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित नियंत्रक अधिका-यास कळविण्यात येते की, पदोन्नत सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांना पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. तसेच, पदोन्नत अभियंत्यांना पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नियुक्तीच्या ठिकाणी 
कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass1.wrd @ maharashtra.gov.inul ई-मेल 
संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 
५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६३०२११९५७९७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन sea जलसंपदा विभागाच्या 
httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAKHI SACHIN 


CHAVAN : 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स.,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग, नाशिक 
महासंचालक/ सर्व कार्यकारी संचाळक, जलसंपदा विभाग. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१०. संबंधीत अधिकारी. 
११. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन आ(वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


